गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात 
“शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याकरीता 
अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २१/१०/२०२२ 
वाचा :- 


७ 


शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी, २०२०. 

शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२०. 

वित्त विभाग झा.परि.क्र.अर्थसं-२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिल २०२२. 

शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अथी/२०२२-२२/प्र.क्र.३५५ दि.२७.४.२०२२ 
शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अथी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.२६.५.२०२२ 
शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अर्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.१०.०६.२०२२ 
शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अर्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.११.०८.२०२२ 
शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ दि.२६.०९.२०२२ 


SS, EO ० ० AO 


(३ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रू.२२०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. यापुर्वी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी रु.७७.०० कोटी अधिनस्त कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच पुन्हा माहे सप्टेंबर 
२०२२ साठी वित्त विभागाने ७ टक्के निधी रु.१५.४० कोटी उपलब्ध करुन दिला आहे. तरी सदरची रक्‍कम 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या कार्यालयांना वितरण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात वित्त विभागाने माहे सप्टेंबर २०२२ करीता रक्‍कम रू.१५,४०,००,०००/- मुक्‍त केलेले आहे. सदरची 
रक्‍कम जिल्हयांना वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 


१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.१५,४०,००,०००/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये 
पंधरा कोटी चाळीस लाख फक्त) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार 
नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर पुढील 
महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 


४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व 
संचालक, नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सदर अनुदान प्राप्त झाल्यापासून शासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन दहा 
दिवसात खर्ची करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी,अन्यथा सदर अनुदान ओढून घेऊन 
इतर जिल्हयांच्या आवश्‍यकतेनुसार वितरीत करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव यांना सदर अनुदान इतर जिल्हयाच्या आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध 
अनुदानाच्या मर्यादेत पुर्नवाटप करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. 

६. उपरोक्‍त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या 
शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपज्लील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

७. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व 
वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० 
रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य*” या 
लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२१०२११२२९३७७७०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


MANOJKUMAR fio eet oy 
SHRENIK SHETE. 5७ शला भा 
(डॉ. मनोजकुमार श्रे. शोटे) 
(प्र) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सर्वीयांचे खाजगी सचिव. 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११. महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 


१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

१९. सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२०. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४(अर्थ)/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७/दि. 22/20/2022 चे 


सहपत्र अ 
(रक्‍कम हजारात) 

अक्र. कार्यालयाचे नावा । या पुर्वी वितरीत ar आदेशान्वये वितरीत एकूण (त 

केलेला निधी करावयाचा निधी 

१ | ठाणे VARS ५३८ ३०६४ 
२ | रायगड २११३१ १०१०४ ४५१९५ 
३ | रत्नागिरी ARON ३५६७ ९१७२ 
४ | सिंधुदुर्ग सह "६ २५२१ 
५ | पालघर ask ५३७ ६९१३ 
६ | पुणे ग्रामिण 0 २४१९० २५८४७ 
७ | पुणे शहर सी, ४५७९ ३०३५४ 
८ | सातारा ६२६८ २७३९ ९१०७ 
९ | सांगली ३२२९२ ८४३५ ४०७२७ 
१० | सोलापूर ग्रामिण a ७२३ १९०४८ 
११ | सोलापूर शहर विर ७२२ ८४५६ 
१२ | कोल्हापूर 5 ३२२६ २२७७४ 
१३ | औंरगाबाद १७७१३ ९०३८ ३६२९४ 
१४ | परभणी १२८१० २४१० १५२२० 
१५ | बीड ASRS १२३१ २७१५१ 
१६ | नांदेड ३०९३१९ ६६५२ २६८७३ 
१७ | उस्मानाबाद on २२७ ८४३३ 
१८ | जालना SUSE २०५० १८८४६ 
१९ | लातूर १५९४१ ३११५ १९४५५ 
२० | हिंगोली 36 Saw १०४१२ 
२१ गोंदिया SREY ५११७ २१७६४ 
२२ | वर्धा Asie २०३६ १५००६ 
२३ | नागपूर ग्रामिण न ६०२५ १९३६५ 
२४ | नागपूर शहर ae ४८२० ४३२१४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 


ele ३२०७४ ४८२० ३६८९४ 
५ | भंडारा 
२६ | चंद्रपूर २५९९९ ३९७७ २९९७६ 
६ | चंद्रपूर 
६०१८ १२ ७२२३ 
२७ | गडचिरोली ° a 
Y AAS) ४७ 
क वां १६६६ ष्‌ Gas 
२९ | धुळे १३०९४ ४१६७ १७२६१ 
९ | धुळे 
= ३९०८४ ६२१८ ४५३०२ 
३० | जळगाव 
\9 \9 CEC 
et ere १९१७१ ५७१२ २४८८३ 
न ७७९१ २३२७ १०११८ 
३२ | नंदुरबार र 
२१५८९ २४१९० २३९९९ 
३३ | अमरावती 
१७५५२ २६५१ २०२०३ 
३४ | अकोला ae “र —_ 
१५६७८ ३००८ १८६८६ 
३५ | बुलढाणा : = 
२३३९७ ३६७१ २७०६८ 
३६ | यवतमाळ 
१९४४७ ३५६७ २३०१४ 
३७ | वाशिम र न 
परिमंडळ ४९५८ \9 CC 
३८ | फ परिमंडळ ठाणे हर ee mas 
परिमंडळ मुंबई \9 C \o2w 
३९ | अ परिमंडळ मुंबई > ee न 
afviess Had १३९२ ४१७७ १८०९७ 
४०|ई त व 
feast २९२ ७१८ ३६३८ 
४१ ड ° 
परिमंडळ मुंबई ७९२७ OW 
४२ ग न, — aes 
\9\90000 24 Yooo ९२४००० 
एकूण 


Digitally signed by MANOJKUMAR SHRENIK 
SHETE 


M A N OJ K U M A R DN: CN = पम 0 2 GOVERN SHETE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

S H R E N | K S H ET E MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2022.11.10 12:12:55 +05'30' 


( डॉ. मनोजकुमार श्रे. शेटे ) 
(प्र. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


